अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- 
जिल्हा व सत्र न्यायालय,गडचिरोली दि.०१.०९.२०२४ ते 
२८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.६०/कार्या-१२ 
पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- 9) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 
३) शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग, क्रमांक अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.६०/कार्या-१२, 
दिनांक १४.०३.२०२४. 
(४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश ,जिल्हा व सत्र न्यायालय, गडचिरोली यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. बी-४(१४/प्रशासन/२९५९/२०२४, दिनांक ११.०७.२०२४. 
शासन निर्णय :- 


संदर्भाधीन दिनांक १४.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 
गडचिरोली, यांच्या आस्थापनेवरील११५ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 
तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ११५ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ. पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
क्र पदे २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 

१ | २ ३ 8 

| 9 | अधिक्षक २ २ 

२ सहायक अधिक्षक ७ 9 

3 लघुलेखक ग्रेंड-१ १ १ 

8 लघुलेखक नि.श्रे. 8 8 

4 लघुलेखक श्रेणी 3 २ २ 

& वरिष्ठ लिपिक १८ १८ 

9 कनिष्ठ लिपिक ३९ ३९ 

८ लघुलिपिक १ १ 

९ मुख्य बेलिफ १ १ 

| 9 | ० बेलिफ १२ १२ 

११ | कंत्राटी वाहन चालक २ २ 

१२ उदकी २ २ 

१३ सफाईंगार 8 8 


अ. पदनाम दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली दिनांक ०१.०९.२०२४ ते 
क्र पदे २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ 
द्यावयाची पदे 
१४ | कंत्राटी सफाईगार ३ 3 
१५ पहारेकरी २ २ 
१६ कंत्राटी पहारेकरी ३ ३ 
१७ शिपाई १२ १२ 
एकूण ११५ ११५ 


२. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 
न्यायाधिठा, “१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिठा” व “१०८ फौजदारी न्यायालये” यापैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय 
वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र. २७ (२)(क) अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छफफाणाचीवा5011.४०९] या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५०११२२८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by SUNIL SHESHRAO AKHARI 


S U N | L 5 H E S H RA O Bie coi कव तश मि कता क : 
AKHARE a it 


(सुनिल आखरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत:- 
महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई . 
प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद . 
४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई . 
५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा )-एक, महाराष्ट्र मुंबई . 
६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर . 
महाळेखापाल -(लेखापरीक्षा )- दोन, महाराष्ट्र नागपूर. 
सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद. 
. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, गडचिरोली. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
११. उप कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
१२. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४. 
१४. निवड नस्ती (का.१२). 


